नवनिर्मित रुग्णालये, अनुऱोषांर्तगत 
रुग्णालये व ट्रामा केअर युनिटकरीता 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १५०/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: १५ आक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ- 


१) सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. संआसे/कक्ष-३/टे-३/व्ही-१७०११/६५/२०/नवीन/अनुदोष/ट्राकेयु/वैउ/५६४१-४२, 
दिनांक १३.८.२०२०. 
प्रस्तावना-: 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी 


संदर्भाधीन पत्रान्वये यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीसाठी लेखाशिर्ष क्र.२२१० ३०४७, २२१० ११७३, 


४२१० ११०१, २२१० ०१४६, २२१० ०२२६ या लेखाशिर्षातगत बाब ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीमध्ये 


अर्थसंकल्पीय अनुदान रु.५६,३०,८८,०००/- इतके असून त्यापैकी बीडीएस प्रणालीवर सद्यस्थितीत 


वितरीत निधी रु. ८,८२,७२,०००/- इतका आहे. सदर खरेदीसाठी निविदा प्रक्रीया राबविणे 


आव्यक असल्याने रु.५२,६०,६२,५१३/- इतक्या खरेदीसाठी प्रस्ताव सादर Hor आहे. सदर 


प्रस्तावास बीडीएस प्रणालीवर वितरीत रक्कमेच्या मर्यादेतच खर्च करावा, या अटीच्या अधीन राहुन 


प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय-: 


सद्यस्थितीत कोवीड-१९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याने राज्याच्या महसूलात घट झालेली 


आहे. त्यामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय अनुदानानुसार नवनिर्मित रुग्णालये, 


TRIG रुग्णालये व ट्रामा केअर युनिटसाठी सोबतच्या परिशिष्टातील यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी 


निविदा प्रक्रिया करणे तथापि, बीडीएस प्रणालीवर वितरीत तथा उपलब्ध असलेल्या अनुदानाच्या 


मर्यादेतच खरेदी करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून रु.५२,६०,६२,५१३/- (रु.बावन्न कोटी साठ लाख 


बासष्ट हजार पाचशे तेरा फक्त) इतक्या रक्कमेची खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १५०/आरोग्य-८ 


अटी :- 

१) सदरहू यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची आवश्‍्‌यकता/मागणी याची शाहानिशा/खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 
रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात 
यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. ARTA २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ /उद्योग-४, 
दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fares असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 
येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत 
व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७) सदर खर्च लेखाशिर्ष क्र.२२१०३०४७, २२१०११७३, ४२१०११०१, २२१००१४६, २२१००२२६ या 
लेखाशिर्षातगत बाब-५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री मध्ये सन २०२०-२१ च्या मंजूर अनुदानातून 
वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च भागविण्यात यावा. 

८) सदर यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीची fewer (Duplication) होणार नाही व विनावापर पडून राहणार 
नाही याची जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 

९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शाक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१० शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची 
पुर्तता करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १५०/आरोग्य-८ 


११) दिनांक २६.७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करावी, 
१२) वितरीत रक्कमेच्या मर्यादेत खरेदी करण्याची जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखाची राहील. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 


कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


.२ area निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७/४/२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०१५१२३६२९६३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
a aa S h 60 i DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Public Health Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c98 
a aa S h e i 26781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 

serialINumber=a92e2 18ede7b7c9acaa3bea18 

f6d46feab420783e12f260504f402b54de8c47 


डु 6, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Ta d a V | Date: 2020.10.16 12:45:19 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१५०/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१५०/आरोग्य-८, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


Sr Name Of Equipment Approx. Total Total Approx. | Budget Head | TCU Total Budget 
No Amount Amount Approx. Head 
Amount 
1 Anesthesia Workstation 1950000 5 9750000 2210 0146 a 0 =) 4210 1173 
T sanction anction 
a 2770000 99,87,000/- ।__0___500,00,000/- 
2 Double surface phototherapy 37000 [| 2220000 2210 3047 [ee eee 
Unit sanction 
3. | Gynaec Electric Cautery 127500 39 4972500 1,00,000/- |:४१.]| शि 
4 Rdiant Infant Warmer 27000 103 2781000 a pO | 
Total 9973500 
5 Dialysis Machine 554400 4 2217600 4210 1101 ical a 
sanction 
ee R.O.Plant 275611 1 275611 25,00,00,000/- | 9 | hn ee | 
7 300M.A. X ray machine 2000000 23 46000000 4 8000000 
ec Portable X-Ray Machine 100 | 1100000 26 28600000 4 4400000 
MA 
ie 6 Multipara Monitors with 3079519 शण 27715671 | 
one central work Station 
(NIBP, SPO2, ECG, Pulse) 
10 | Anesthesia Machine 1140000 93 106020000 eal [__0__| 
11 | Shadowless O.T. Light 120960 | 10886400 [oe pee | 
(Mobile ) 
12 | Double dome shadowless 221760 [ej 17740800 4 887040 
ceiling mounted O.T. light 
13. | Computerised ECG Machine 136000 77 10472000 द्वि 1088000 
Total 249928082 
14 | External Defibrillator with 401184 55 22065120 2210 0226 4 1604736 
ECG Monitor sanction 
24,31,01,000/- 
15 | Pulse Oymeter with adult 1500 371 556500 iy शि 
pediatric and neonatal probe 
16 | Fetal Monitor 140000 | 8 | 12460000 fey po | 
17 | Microscope (Binocular ) 15930 70 1115100 [0_| po | 
18 | Auto Clave HP (Horizontal) 627624 82 51465168 4 2510496 
4 drums 1500x600x900 
19 | Cautery (surgical Diathermy 110000 63 6930000 4 440000 
) 
20 | Two Body Mortury cabinet 250000 59 14750000 [0_| शिक व 
21 | Hospital Beds with Backrest 8614 1817 15651638 64 551296 
with Foam Mattress & 
Pillow 
22 | Bedside lockers 4399 2066 9088334 (80. | 351920 
23 | Fowler Beds with Matress 19900 263 5233700 16 318400 
24 | Foot suction Machine 3360 252 846720 [8 | 26880 
25 | Patient stools /Attendant 1191 1933 2302203 eae 95280 
stool 
26 | Dressing trolloy 18900 193 3647700 [0_| po | 
27 | Instrument trolly 8921 194 1730674 4 35684 
28 | Linen trolly 5428 186 1009608 | 8 | 43424 
29 | Strecher on trolly 10999 161 1770839 ES 87992 
30 | wheel chair 7489 225 1685025 [8 | 59912 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१५०/आरोग्य-८ 


Sr Name Of Equipment Approx. Total Total Approx. | Budget Head | TCU Total Budget 
No Amount Amount Approx. Head 
Amount 
31 | Operation Table (Hydraulic ) 180000 62 11160000 चि ee] 
32 | Operation Table (Ordinary ) 50000 67 3350000 4 200000 
33 | Gynaec Examination Table 22500 | 2160000 al ; ७-| 

with foot steps 

34 | Lobour table with head low 80616 97 7819752 es ee | 
facility 

35 | Examination table with foot 14406 201 2895606 eee, ॥ 001) 
steps 

36 | Hot Air Oven 18564 53 983892 | 9 | p 9 

37 | Incubators 20666 63 1301958 poe | शिक्का 

38 | Centrifuge 32000 57 1824000 [ere | 9 | 

39 | Eliza Reader with washer 197599 26 5137574 ra | 9 

40 | Semi Auto Analyser 183000 56 10248000 Lees) has Pas) 

41 | cell counter 3 parts 182000 40 7280000 [0 | [ia 

42 | C-Arm machine 1500000 | Poel 5 7500000 

43 | C-Arm Table 973000 io a ae 7 6811000 

44 | Power Bone Drill 877840 शिळ [_0____| 14 12289760 

45 | Pheumatic Tourniqet 330000 ee FO | 8 | 2640000 
Total 206469111 49941820 


